कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१७ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची 
मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-१४२१/(प्र.क्र.१४८/२०२१)/आ(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६.०३.२०२३. 


वाचा :- शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.१२.०७.२०२१, दि.२१.१०.२०२१, दि.१४.१२.२०२१ व 
दि.०८.०६.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

शासन परिपत्रक, दि.१२ जुले, २०२१ अन्वये कनिष्ठ अभियंता (स्था) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांकडून सुधारणा व PASSAT प्राप्त झालेले प्रस्तावानुसार 
सुधारणा करून शासन परिपत्रक, दि.२१.१०.२०२१ अन्वये, दि.०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये शासन परिपत्रक, दि.१४.१२.२०२१, दि.८.६.२०२२ व 
दि.२८.७.२०२२ अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
२. अधीक्षक अभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ व अधीक्षक 
अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
खालील कनिष्ठ/ शाखा अभियंता यांच्या सेवातपशीलामध्ये खालील विवरणपत्राप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 


ज्येष्ठता । शाखा अभियंत्याचे | ज्येष्ठतासूचीतील | ज्येष्ठतासुचीतील अभिप्राय 
क्रमांक नाव जुनी नोंद सुधारित नोंद 
३३४४ श्री. लक्ष्मीकांत  अहतारहित डी.सी.ई. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त 
विठ्ठल संकपाळ प्रस्तावानुसार  श्री.संकपाळ 
यांची शैक्षणिक अर्हता सुधारित 
करण्यात येत आहे. 
३६९९ | श्री.शामराव seated डी.सी.ई. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त 
फक्कड भोसले प्रस्तावानुसार श्री.भोसले यांची 
शैक्षणिक अर्हता सुधारित 
करण्यात येत आहे. 
३८९० | श्री.विक्रम विद्याधर | अहतारहित डी.सी.ई. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त 
गायकवाड प्रस्तावानुसार श्री.गायकवाड 
यांची शैक्षणिक अर्हता सुधारित 
करण्यात येत आहे. 
३८७७ | श्री.दत्तात्रय seated डी.सी.ई. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त 
शिवराम मुंजाळ प्रस्तावानुसार श्री.मुंजाळ यांची 
शैक्षणिक अर्हता सुधारित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर परिपत्रकान्वये सुधारीत केलेली नोंद संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी 
संबंधित मंडळ कार्यालयाची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१४२१/(प्र.क्र.१४८/२०२१)/आ(तांत्रिक) 


8. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१६१५१५५१७६२७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


igitally signed by MANGESH RAMDAS BAGDE 
MA NG E H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
5.4,20=10a4eba53d6cfaeect749d5d7 12069321cba021994969cce3 
७86७: 


5७९७4०३, postalCode=400032, st=Maharasht 
-2E7C3977D5A2A1A7E29FF2889A72947DE46CD8FFCO 
91D80ABDDD9FF5803E9298, cn=MANGESH RAMDAS BAGDE 
2023.03.16 15:22:56 +0! 


(मंगेश बागडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
) आ(शा.अ), आ (सं.नि.), आ (वर्ग-२), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) आततांत्रिक) संग्रहार्थ. 


